महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०१९/प्रक्र.४६/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दि.१६/०३/२०२० 


विषय:-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत(>॥॥०७५५,श्रीरामपूर, नगरपरीषद,जि. 
अहमदनगर येथे हुनर हब बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
संदर्भ:-१.जिल्हाधिकारी,अहमदनगर यांचे पत्र जा.क्र.व.शि./८२२०१९-२४९८, 
दि.१५/०७/२०१९. 
२.अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
Wal. MsDP -१३/६१/२०१९ -MsDP- MOMA, दि २६/०९/२०१९. 


ज्ञापन:- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(MsDP) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१३/०९/२०१९ रोजी झालेल्या १८ व्या बैठकीत 
अहमदनगर जिल्हयातील श्रीरामपूर येथे अल्पसंख्याक समाजासाठी हुनर हब बांधकामाच्या 
रु.५७.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (२) वरील केंद्र 
शासनाच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र : राज्य शासनाचा हिस्सा ६०:४० 
या प्रमाणात असून केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.३४.२० लाख व राज्य MATa एकूण हिस्सा 
रु.२२.८० लाख इतका आहे. 
२. केंद्र शासनाने हुनर हब बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
केंद्र 
तणाचा ] 
she ee युनिटची | हिळ्या केंद्र राज्य 
ट प्रकल्पाचे नाव ी मान्यते नुसार एकूण 
संख्या । चे प्रमाण हिस्सा | हिस्सा 
प्रती युनिट 
खर्च 
श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर 
ष्र हुनर हब बांधकाम दिं ६०:४० ५७.०० ३४.२० | २२.८० | ५७.०० 
येथे हुनर हब बांधकाम 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्याकडून प्राप्त दिनांक १५/०७/२०१९ चा प्रस्तावास केंद्र 
शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर येथे हुनर हब बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी श्रीरामपूर नगर परिषद, जि.अहमदनगर येथे 
अल्पसंख्याक समाजासाठी हुनर हब बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (१ अन्वये रू ६३.६९ लाख इतक्या 
किंमतीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्ताव केंद्रशासनास पाठविण्यात आला 
असता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत श्रीरामपूर, नगरपरीषद, 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्रक्र.४६/ का.०७, 


जि.अहमदनगर येथे रु. ५७.०० लाख इतक्या किंमतीच्या हुनर हब बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता 


दिली आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार श्रीरामपूर, नगरपरीषद, जि. अहमदनगर येथे 


हुनर हब बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.५७,००,०००/- (रुपये 


सत्तावन लाख फ़क्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


Summary Sheet Rs, in Lakh 


Ground Floor Rs.3957765.78 


Compound Wall Rs.1334596.16 


Site Development Rs.394647.17 


Total Cost of Project (A+B+C Rs.5687009.12 


Mm) O}]O|] O] > 


Grand Total Rs.5687009.12 


Say Rs.57,00,000.00 


अटीव शार्ती:- 


१. 


हुनर हब बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 


, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱयाने सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या 


तांत्रिक मंजूरीनुसार हुनर हबचे बांधकाम नगर परिषद,श्रीरामपूर मार्फत करण्यात यावे. 


. मुख्याधिकारी,नगर परिषद,श्रीरामपूर यांनी हुनर हब बांधकाम करण्यासाठी आवश्‍यक 


असणा-या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा 
प्रक्रिया पूर्ण करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ हुनर हब बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा 


अनुक्रमे ६०:४० याप्रमाणात आहे. मुख्याधिकारी, नगर परिषद ,श्रीरामपूर यांनी हुनर हब 
बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिश्‍्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची स्वतंत्र 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत 
छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


. मुख्याधिकारी,नगर परिषद ,श्रीरामपूर यांनी ०१ हुनर हब बांधकामाची माहीती विभागाच्या 


Construction Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी U pload करावी. 


. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर यांनी ०१ हुनर हब बांधकामाच्या 


अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍्त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच 
प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्रक्र.४६/ का.०७, 


८. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी ०१ हुनर हब बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची 
शासनाकडे मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या विनियोगबाबतची विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

९. नगर परिषद, श्रीरामपूर यांचेमार्फत हुनर हबचे व्यवस्थापन करण्यात येईल. 

१०. हुनर हब बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची 
जबाबदारी नगर परिषद,श्रीरामपूर यांची राहील. 

११.नगर परिषद,श्रीरामपूर यांनी सदर हुनर हबचे व्यवस्थापन HINA करण्यात येईल 
याचा आराखडा तयार करावा व वर्षभरामध्ये तेथे कोणती कार्यवाही केली आहे,याचा वार्षिक 
अहवाल शासनास न चुकता सादर करावा. 

१२. हुनर हब बांधकाम प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे 
निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात यावी :- 

अ) जिल्हाधिकारी,अहमदनगर. 
आ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
इ) मुख्याधिकारी, नगर परिषद, श्रीरामपूर . 
१३. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या प्रस्तावीत कामाच्या ठिकाणी 
ठळकपणे निदर्डानास येईल अशा ठिकाणी फलक लावण्यात यावा व त्यावर खालील बाबी 
नमूद करण्यात याव्यात. 


> बांधकामाचा प्रगती अहवाल सादर करताना त्यासोबत चालू बांधकामाचे फोटो 
शासनाकडे सादर करावीत. 

भारत सरकारचे राजचिन्ह /भारत सरकारच्या मंत्रालय /विभागाचे नाव 

प्रकल्प किंमत / केंद्र व राज्य हिळ्याचे प्रमाण. 

योजनेचे नाव. 

काम सुरू होण्याचा दिनांक. 

अंमलबजावणी यंत्रणा. 

अधिकच्या माहिती व अभिप्रायासाठी अधिकारी/ अंमलबजावणी यंत्रणा यांचे 
संपर्काचा तपशिल संकेतस्थळासह. 

४ केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार हुनर हब बांधकामातंर्गत केंद्र हिऊ्यावर होणारा खर्च 
“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर 
कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७ अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतरो” तसेच राज्य 


Vv Vv Vv VV WV 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्रक्र.४६/ का.०७, 


हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय 
विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१ ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


५. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच 
अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतसथळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२००३१६१३५७२७३९१४ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitall h M.S 
DN: ernment laharashtra, 
| e De stalCode=400032, st=Maharashtra, 

25. 199fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927 
2 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa5512¢a788 

(0 Nn a Va Nn e 889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2020.03.16 14:12:11 +05'30' 

(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई 
३. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. औरंगाबाद 
४. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 

८. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 
९. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, श्रीरामपूर. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 

१२. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१३. निवडनस्ती कार्यासन-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


